सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प, तालुका-अलिबाग 
जिल्हा रायगड प्रथम सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जून ,२०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक सांबरकुंड -२००१/४९८/(८०/२००१)॥/ जसंअ, मंत्रालय, 
मुंबई दि.०६/१०/२००१. 
२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, यांचे पत्र जा.क्र. 
कोंपाविम/तां४/सांबरकुंड सु.प्र.मा/५५२/सन २०२० दिनांक १४/०२/२०२० 

प्रस्तावना:- 

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प, ताळुका-अलिबाग जिल्हा-रायगड येथे सांबरकुंड नदीवर 
४९.८५ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प कोंकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळांतर्गत "उर्वरित महाराष्ट्र" या प्रदेश्ांतर्गत आहे. प्रकल्पाव्दारे रायगड जिल्हयामधील 
अलिबाग तालुक्‍यातील २५२८ हे. क्षेत्र सिचनाखाळी आणण्याचे नियोजित आहे. 

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प, तालुका-अलिबाग जिल्हा-रायगड या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक 
१ नुसार सन १९९९-०० चे दरसूचीवर आधारीत रूपये ५०.४०५ कोटी (रूपये पन्नास कोटी 
चाळीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) दुसऱ्यांदा नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 

दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील वाढ, भूसंपादन किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील 
बदल, नवीन तरतुदी इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे कार्यकारी 
संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे संदर्भ क्रमांक २ अन्वये सन २०१८- 
१९ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ७४२.८८ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यासाठी नियोजन व वित्त 
विभागाची सहमती प्राप्त करून घेण्याकरिता सादर केला असता संबंधीत विभागांनी व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यासाठी सहमती दिली आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय 
गुणोत्तर १.६९ येत असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो. 

सदर प्रकल्पाची प्रस्तावित प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये ७४२.८८ 

कोटी दुसऱ्यांदा नव्याने प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये ५०.४०५ कोटी च्या तुलनेत रूपये 
६९२.४७ कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


अनुक्रमांक बाब वाढ(रुपये कोटी) 
१ ches वाढीमुळे २२५.८० 
२ भूसंपादन किंमतीतील वाढ २०२.६९ 
३ ंकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ १५८.७३ 
8 i तरतुदी -७.२९ 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 


५ इतर कारणे ७१.३८ 
६ _थापना वअनुषंगिक खर्चातील वाढ ४१:१६ 
एकुण वाढ ६९२.४७ 


प्रकल्पाचा संकल्पित एकूण पाणीसाठा ४९.८५ दलघमी असून एकूण पाणीवापर ४७.४७ 
दलघमी इतका आहे. रायगड जिल्हयामधील अलिबाग तालुक्‍यातील २५२८ हे. क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

सदर प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १२/०३/२०२० रोजीच्या बैठकीत 
विचारार्थ सादर करण्यात आला. व्यय अग्रक्रम समितीने सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या 
विचारार्थ सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार दिनांक ०६/०५/२०२० रोजीच्या मा. 
मंत्रीपरिषद बैठकीत सदर प्रस्ताव विचारार्थ सादर करण्यात आला. मा. मंत्रीपरिषदेने 
बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमतवाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन सांबरकुंड 
मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ दरसूची वर आधारित रुपये ७४२.८८ कोटी किंमतीच्या प्रथम 
सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

शासनाच्या या निर्णयाव्दारे सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ दरसूची वर 
आधारित रुपये ७४२.८८ कोटी (रुपये साती बेचाळीस कोटी अठ्ठ॒ुयांऐशी लक्ष फक्‍त) किंमतीच्या 
प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रजश्ञाासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी 
रूपये ६९२.७८ कोटी (रुपये Berl ब्याण्णव कोटी अठयात्तर लक्ष फक्त) कामाप्रीत्यर्थ व रुपये 
५०.१० कोटी (रुपये पन्नास कोटी दहा लक्ष फक्त) आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद 
आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ०१/ २०२० वर नोंदवण्यात आली आहे. 
३. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण 
करण्यात यावे. 
४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका 
(०२) योजनांतर्गत, (०२) (०१)कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे भाग भांडवली sisters 
(४७०१-एच ७२९) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्दा क्रमांक १ ते २७ मधील 

निरीक्षणांची पूर्तता करावी. 
५.२) सर्व वैधानिक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज काम सुरु करु नये. 


पृष्ठ&वपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 


५.३) नलिका वितरण प्रणालीचे संकल्पन मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना कडून तपासून 
घ्यावे तदृनंतर नलिका वितरण अथवा खुला कालवा या पर्यायांपैकी किफायतशीर पर्याय 
कार्यकारी संचालक यांनी प्रमाणित करुन निवडावा. 

५.४ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात 
समावेश करू नये. तसेच यापुढे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होणार नाहीत, याची दक्षता 
घ्यावी. 

५.५) प्रकल्पाची कामे जून २०२५ पर्यंत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत 
पूर्ण करण्यात यावीत. 

५.६) पाणीसाठ्याचा सिचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे कामांचा 

प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

५.७ संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर 

संस्थेस हस्तांतरित करावे. 

५.८) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन 
निर्णय, cvc ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती 
याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

५.९) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाच्या विविध 

टप्प्यांवर क्षेत्रिय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली 

असल्यास अज्ञा अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. 

५.१०) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे 
चालू ठेवावी. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या 
अथवा भविष्यात उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार 
नाही. 

६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३४/का.१४३४ दि. ५/३/ 
२०२० , वित्त विभाग, व्यय-१२ कार्यासनाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६४/व्यय-१२ दिनांक 
११/०३/२०२० व मा. मंत्रीपरिषदेच्या दिनांक ०६/०५/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००६२५१५०६५४१७२७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Purnima = 
Devang Desai es: 
सहपत्र :- उपश्ीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (पूर्णिमा देसाई) 
शासनाच्या उप सचिव 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water 
epartment, postalCode=400032, 


प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१३)मुख्य अभियंता (द.व प्री व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई. 

१५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६)आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१७) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा(ठाणे). 

१८)कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली-पेण . 

१९) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 


उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 


सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प, तालुका-अलिबाग जिल्हा-रायगड 


प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 
दिनांक २५/०६/२०२० चे सहपत्र. 
(किंमत रुपये लक्ष) 
मंजूर प्रस्तावित 
अ.क्र उपशिर्ष a प्रथम ee 
प्रमानुसार (/- 
सुप्रमानुसार 
(अ) | I- शीर्षकामे 
शिक ओ- प्राथमिक ७.७७ १७७.४१ १६९.६४ 
२ | बी - भूसंपादन १३९.०३७ | २०४३६.८४ २०२९७.८ 
३।सी-कामे Fo 
मुख्य धरण १४१०.७३ २१४०७.२२ १९९९६.५ 
सांडवा ६५६.५८ १६५१४.६ १५८५८ 
४ | डी - विमोचक ७१.४४ ७१३.४६ ६४२.०२ 
५ | के- इमारती ३१०.२ १२० -१९०.२ 
६ | एम - वृक्षारोपण 2.198 4 २.२६ 
७ | ओ- संकीर्ण ९८.३१ ९८.३१ fF 
८ | पी - देखभाल ४५.९६ ११०.२४ ६४.२८ 
९  क्यु-स्पे.टीअन्डपी १२२ १२२ Le 
शि आर - सस्ते २८.८ ६१५.२८ ५८६.४८ 
एक्स - पर्यावरण व 
al परिसंस्था ८९.९१ १११.४५ २१.५४ 
एकूण शीर्षकामे (अ) २९८३.४७७ | ६०४३१.८१ ५७४४८.३ 
(ब) ।॥- कालवा कामे 
| १__| ओअ- प्राथमिक २२.६ ६९.५४ ४६.९४ 
२ | बी - भूसंपादन २३०.८६ २०२.२४ -२८.६२ 
३ | डी-विमोचक २१.९२ [ee _:| -२१.९२ 
४ | इ-प्रपात pF oo po | pF 
4 | एफ-आरएचटी कामे ९६.३४ fF oo 86.38 
g ।जी-पूल ७२.१५ | 9 | -62.94 
७ | एच-एसकेप ३.५४ fF oo -3.48 
८ | के- इमारती ११०.२१ fF oo -११०.२१ 
९ | एल-मातीकाम ३६५.१७ ८५७४.९६ ८२०९ .७९ 
ro एम - वृक्षारोपण ३.२ fF oo -३.२ 
Za ait संकीर्ण ३३.२६८ a -३३.२६८ 
१२ | पी - देखभाल १६.६४ fF oo -१६.६४ 
१३ ।क्यु-स्पे.टीअन्डपी ४८.३७ | 0 | 86.30 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२०/१४६/(प्र.क्र.५०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 


: प्रस्तावित 
= मंजूर वाढ / घट 
क्र. उपशिर्ष प्रथम 
प्रमानुसार (+/-) 
सुप्रमानुसार 
१४ ।आर- सस्ते २३.८५ = -२३.८५ 
एक्स - पर्यावरण व 
१५ | परिसंस्था ५.२ शिका -५.२ 
१६ | यु-वितरिका / CAD कामे ५४.७४ aa -48 98 
एकूण कालवे व वितरण व्यवस्था (ब) ११०८.०५८ | ८८४६.७४ ७७३८.६८ 
(क) । पेन स्टॉक ५५.७८ fF 0 | -५५.७८ 
एकूण कामे (अ--ब--क) ४१४७.३१५ | ६९२७८.५५ ६५१३१.२ 
आस्थापना, संयंत्रे व इतर ८९३.१८९ 
(ड) खर्च ५००९.५९ ४११६.४ 
एकूण किंमत(अ--ब--क--ड) ५०४०.५ | ७४२८८.१४ ६९२४७.६ 
ठळक बाबी 


अ) या योजनेचे सिंचन A (ICA) २५२८ हेक्‍टर आहे. 
ब) लाभव्यय गुणोत्तर - १.६९ >१.५ 


क) आर्थिक परतावा दर (ERR) - १८.३९>१२% 


पृष्ठ६पैकी६ 


